सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) 
विभागाकडून अकृषी विद्यापीठांमध्ये 
“एकात्मिक विद्यापीठ व्यवस्थापन प्रणाली” 
निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (MahalT) यांना 
निधीचे वितरण करण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र. १२७/विशि-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी , २०१९. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र. १२७/विशि-३, दि. २१ फेब्रुवारी , २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील चिन्हांकनामध्ये अनुक्रमांक १२ - अ जिल्हा कोषागर अधिकारी, 
ळेखा व कोषागरे, पुणे असे समाविष्ठ करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०२२७१४३०१०८००८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
5 | D D H A RTH os i eee 629d9547 13c1ec2962a9ca9b909643 


170e56321cfd24, postalCod 2, -MANTRALAYA,MUMBAI, 
I 22c1b7c1413e77554a8e64cbc60b74fb6471605¢32acf8 


rialNumbe 
b9b51b2b01 8fefdcOb, ou=H AND TED, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SIDDHARTH KHARAT 
Date: 2019.02.27 14:32:49 +05'30 


(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कुलगुरु, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र. 

९. व्यवस्थापकीय महासंचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (Mahal), मुंबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

११. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र. 

१२. अधिदान व लेखाधिकारी, पुणे. 

१२ अ. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लेखा व कोषागरे, पुणे. 

१३. सचिव (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र. १२७/विशि-३ 


१४. सह सचिव (विशि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवडनस्ती, विशि-३, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


